संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा 

समृध्दी योजनेमध्ये जिल्हाधिकारी, रायगड 
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये-२- 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२९(२)/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग, क्रमांक-तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५, दि.२३.०२.२०२४ अन्वये संत 
सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजना अंमलबजावणीबाबत बंजारा/ लमाण तांडा वस्ती घोषित करणे, 
गावठाण जाहिर करणे, तांडयाला महसूली गाव घोषित करण्याची कार्यवाही करणे, ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची 
कार्यवाही करणे इ. व इतर अनुषंगिक कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा स्तरीय समिती गठीत 
करण्यात आले आली असून सदरहू जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशित केलेले बंजारा / लमाण समाजाचे २ 
प्रतिनिधी-अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍त करण्याची तरतूद आहे. परंतू बहुतांडा जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक कार्यरत 
असल्याने सदर अशासकीय सदस्यांची नेमणूक शासन स्तरावरुन करणे आवश्‍यक आले. ही बाब विचारात घेऊन 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अशासकीय सदस्यांची नेमणूक ३ वर्षाकरिता करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी बंजारा/ लमाण तांडा 
वस्ती घोषित करणे, गावठाण जाहिर करणे, तांडयालळा महसूली गाव घोषित करण्याची कार्यवाही करणे, ग्रामपंचायत 
स्थापन करण्याची कार्यवाही करणे इ. व इतर अनुषंगिक कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या अध्यक्षतेखालील 
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये ३ वर्षाकरिता अशासकीय सदस्य म्हणून बंजारा / लमाण समाजाचे २ प्रतिनिधी खालील प्रमाणे 
नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अशासकीय सदस्यांचे नांव सदस्याचा पत्ता संपक क्रमांक 


| 9 | श्री. वसंतराव नाईक रुम नं.३ अपराजीता सो. सेक्ट-१९ न्यु पनवेल. ९२७१८२५९९९ 


२ श्री. स्वप्नील गोवर्धन राठोड |५०५ आधार हाईट्स, प्लॉट नं. ६५/६६ सेक्टर-१६ उलवे | ८८५०६०९५९५ 
रायगड-४१०२०६ 


२. सदर अशासकीय सदस्यांना बैठकीच्या दिवशी द्यावयाच्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता सदर योजनेच्या प्रशासकीय 
खर्चासाठी अनुज्ञेय असलेल्या २ % टक्के निधीमधून अदा करण्यात येणार असल्याने संबंधित अशासकीय सदस्यांनी 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे मागणी केलेल्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्त्याची देयके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२९(२)/आस्था-५ 


परिषद, रायगड यांच्याकडे सादर करावीत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांनी संबंधित 
अशासकीय सदस्यांना शासन नियमानुसार दैनिक भत्ता अदा करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक 202408191114563520 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PANDIT HCN, CCOVEANMENT णा. 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
KHANDERAO cies त 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
JADHAV eo 
Date: 2024.08.19 14:03:31 +05'30 
(पंडीत जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
2) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
8) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
4) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
&) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(9) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
८) मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 
१०७ महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
११) मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी. 
१२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग कोकण, नवी मुंबई. 
१३) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 
१५) श्री. वसंतराव नाईक, रुम नं.३ अपराजीता सो. सेक्ट-१९ न्यु पनवेल. 
१५)  श्री.स्वप्नील गोवर्धन राठोड,५०५ आधार हाईट्स, प्लॉट नं. ६५/६६ सेक्टर-१६ उलवे रायगड. 
१७ संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१८) संचालक, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१९) सर्व सह सचिव /उप सचिव, ग्राम विकास विभाग,मुंबई. 
२० उपायुक्त (विकास),विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग कोकण, नवी मुंबई. 
२१ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड. 
QQ) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२३) Te विकास अधिकारी, पंचायत समिती (जिल्हा परिषद रायगड अंतर्गत सवी. 
२४ निवड नस्ती (आस्था-५), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


